निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या 
संकेतस्थळावर Dashboard तयार 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निभासं -२०२०/१२७/(९२/२०)/कार्या-१७. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा:- निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे दि. ०५.१०.२०२० चे पत्र 


शासन निर्णय - 

निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर 
Dashboard तयार करण्यासाठी रु. ४,२७,०८०/- अधिक रु. ७६,७८४.४०/- ७.5.1. मिळून 
एकूण रु. ५,०३,९५४.४०/-इतक्या खर्चाच्या ॥॥8॥8॥1ने सादर केलेल्या प्रस्तावास मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव वाचा येथील दि. ०५.१०.२०२० च्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला 
आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
२. सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता खालील लेखाशीर्षाखाली रु. ३,३०,०००/- इतके 
अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. :- 

“ मागणी क्र. जे-२, ३४७५-इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा , २००-इतर व्यवसाय 
उपक्रमाचे विनियमन, (००) (०१), निबंधक भागीदारी संस्था, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद आणि 
पुणे (अनिवार्य) (३४७५००८४ )-१७ संगणक खर्च 
३. उपरोल्लखित रु. ३,३०,०००/इतक्या मंजूर अनुदानापैकी, निबंधक भागीदारी 
संस्थेच्या मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद आणि पुणे या चार कार्यालयाच्या संगणकांसाठी 
Anti-virus, किरकोळ दुरुस्ती , Keyboard, mouse इ. चा खर्च तसेच प्रिंटर्ससाठी नवीन 
कार्टीज, कार्टीज रिफीलींग, किरकोळ दुरुस्ती त्याचप्रमाणे network देखभालीच्या 
खर्चासाठी रु.१, ८०,०००/- इतकी रक्कम व निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
या कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर Dashboard तयार करण्यासाठी रु. १, ५०,०००/- इतकी 
रक्‍कम अशी एकूण रु. ३,३०,००० इतकी रक्कम वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयासाठी, 
"१३ कार्यालयीन खर्च " ( संकेतांक क्र. ३४७५००८४) या उद्दिष्टांतर्गत रु. १२,०५,०००/- 
इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित असून रु. ५,४२,००० /- इतका निधी वितरित करण्यात आला 
आहे. सदर मंजूर तरतूदीपैकी Dashboard तयार करण्यासाठी रु. ३,५४,०००/- इतका निधी 
" १७ -संगणक खर्च " या उद्दिष्टाखाली पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याबाबत 
निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी योग्य ती पुढील कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः निभासं -२०२०/१२७/(९२/२०)/कार्या-१७ 


२. सदर निधी मंजूर प्रयोजनासाठीच खर्च करण्यात येईल, याबाबत निबंधक भागीदारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी दक्षता घ्यावी. 

३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५२०/२०२०/व्यय -५, 
दि. ०६.११.२०२० अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.१9॥/990[89.90/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११३१२२१०५४२१२ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


5 Py Digitally signed by Kamini R Pilankar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 
a aa) | n | Judiciary Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bd66db73425a9730e4074ae475eb26788ae32a45d 
कं 13639a02fcf2ffbd43272ff, 
serialNumber=791d70f75a8bfaa8349786f02d7 1 cad4fb9d199 
Pp | | a n ka [| 9ea0d92d63dcf5de198d4f817, cn=Kamini R Pilankar 
Date: 2020.11.13 12:24:39 +05'30' 
(का. रा. पिळणकर) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति- 
१) महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१ , मुंबई. 
२) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
४) निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 


५) वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-११),मंत्रालय, मुंबई 
६) कार्यासन अधिकारी (कार्या-२३), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७) कार्यासन १७-संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


